प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग, नागपूर येथील गोंदिया 
जिल्ह्यातील देवरी तालुक्यातील २३ माजी 
मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्ती कामास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र- ७१४/जल-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १५ मार्च, २०२४. 
वाचा: 
१. शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५१६/जळल-१, दिनांक 
99.90.2023. 
२. अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर यांचे पत्र sh. तांशा- 
१/१७९१, दि. २९.११.२०२३ 


प्रस्तावना 

राज्यातील माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन व दुरुस्ती आवश्‍यक असलेल्या योजनांची 
दुरुस्ती करुन सिचन क्षमता व पाणीसाठा पुनर्स्थापित करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भीय शा. नि क्र. १ 
अन्वये मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. नागपुर प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत २३ 
योजनांची दुरुस्ती करण्यात येणार असुन दुरुस्तीसाठी एकूण रक्‍कम रु. ३८१.४४ लक्ष इतकी आहे. 
प्रस्तावित २३ मा.मा. तलाव योजनांच्या मूळ संकल्पित पाणीसाठा १९७८.४९ स.घ.मी व मूळ सिंचन 
क्षमता ४०४.२६ हेक्‍टर असुन प्रत्यक्षात पाणीसाठा १६८४.९४ स.घ.मी व सिंचन क्षमता १९८.०० हेक्‍टर 
इतका होत आहे. दुरुस्तीमुळे २९३.५५ स.घ.मी पाणीसाठा व २०७.७६ हेक्‍टर सिंचन क्षमता पुनर्जीवित 
होणार आहे. त्यामुळे संकल्पित पाणीसाठा व सिंचन क्षेत्र उदिष्ट्ये साध्य होत आहे. सदर कामांना 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव उपरोक्त संदर्भीय पत्र क्र. २ अन्वये शासनास सादर झाला 
आहे. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर यांनी आपल्या स्तरावर सर्व 
अंदाजपत्रकांची छाननी/ तपासणी केली आहे. उपरोक्त बाबींचा विचार करून उल्लेखित २३ कामे 
आराखड्यातील प्राधान्यक्रमांक १ मध्ये समाविष्ट असल्याने प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे 
विचाराधीन होते. त्यानुसार खालील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय: 

नागपुर प्रादेशिक जलसंधारण विभागातील गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी तालुक्‍यातील एकूण २३ 
मा.मा. तलाव योजनांच्या पुनरुज्जीवन व दुरुस्तीची अंदाजपत्रकिय किंमत रुपये ३८१.४४ लक्ष (अक्षरी 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७१४/जल-१ 


रुपये तीन कोटी एक्याऐंशी लक्ष चौवेचाळीस हजार फ़क्त) इतकी आहे. या किंमतीच्या अंदाजपत्रकांना 
खालील अटीं व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१ उपरोक्त पैकी प्रत्येक योजनेस स्वतंत्ररित्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. आदेशा 
एकत्रित केलेला आहे. 

२?) या तलावांचे पुनरुज्जीवन झाल्यावर पुढील देखभाल दुरुस्तीकरीता हे dard "निस्तार हक्क 
धारक पाणी वापर संस्था" तयार करुन त्यांना हस्तांतरण करण्यात यावेत. तथापि, एखाद्या 
तलावावर "निस्तार हक्क धारक पाणी वापर संस्था निर्माण करणे शक्‍य नसल्यास निस्तार हक्‍क 
धारकांची सहमती घेऊन त्या गावातील ग्रामपंचायतीळा तळाव हस्तांतरित करण्यात यावेत. 


३) शासन निर्णय दिनांक ११.१०.२०२३ मधील तरतुदीनुसार दुरुस्ती करण्यात यावी. 

४ दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकारी यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी. 

५ दुरुस्तीच्या कामाचा दोष दायित्व कालावधी (Defect Liability Period) हा ५ वर्ष राहील. 
६) दुरुस्तीच्या कामांचे Geotag व dows व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहील. 


8 काम सुरू करण्यापूर्वी 

७) २५% पूर्ण झाल्यानंतर. 

०0 ५०% कामपूर्ण झाल्यानंतर. 

d) ७५% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 

8 १००% काम पूर्ण झाल्यानंतर. 

या कामात पाच टप्प्यात Geotag व्हिडीओ चित्रीकरण करण्यात यावे. प्रत्येक टप्प्याच्या व्हिडिओ 
चित्रीकरणाचा कालावधी किमान ३ मिनिटाचा आव्यक राहील. 

i, काम सुरू करण्यापूर्वी एका बाजूने चित्रीकरण सुरुवात करून दुसऱ्या टोकापर्यंत संपूर्ण 
चित्रीकरण करण्यात यावे. 

i. व्हिडीओ चित्रीकरण करताना प्रत्येक वेळेस कामाचे जलसंधारण अधिकारी व 
कंत्राटदार/त्यांचा प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. किमान दोन 
वेळेस खुद्द कंत्राटदाराची उपस्थिती आवश्‍यक आहे. 

॥. चित्रीकरणांमध्ये किमान दोन टप्प्यांमध्ये उप अभियंता व एका टप्प्यामध्ये कार्यकारी अभियंता 
यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. 

iv. देयके पारित करताना मोजमाप पुस्तिका सोबत चित्रीकरणाचा PenDrive सादर करावा. 
तसेच मोजमाप पुस्तिकेत नमूद करावे. 

४. सदर चित्रीकरणाची प्रत कार्यकारी अभियंता यांनी तपासावी व वरील सूचनांप्रमाणे 
चित्रीकरण नसल्यास देयक पारित करून होणार नाही. 

vi. चित्रीकरणाची किमान १५ सेकंदांची संक्षिप्त प्त विभागाच्या जिओपोर्टलवर Upload 
करण्यात यावी. 


९) 


पृष्ठछपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७१४/जल-१ 


७ कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहील याची सर्वस्वी जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी/ 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी/ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांची राहील. गुणनियंत्रण 
चाचण्या मापदंडानुसार करण्यात याव्यात. 

८) दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यापुर्वी, काम सुरू असतांना व काम पुर्ण झाल्यावरच्या सर्व टप्यांवर, 
सदर कामांची प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण पथकामार्फत तपासणी करण्यात यावी. क्रॉस 
चेकिंगसाठी मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील कामे जि.प. यंत्रणेकडील 
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी व जि.प. यंत्रणेच्या अखत्यारीतील कामे मृद व जलसंधारण 
विभागाचे उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांचेमार्फत दुरुस्तीचे काम सुरू असताना 
तपासणी करावयाची आहे. त्यांची नियुक्‍ती अप्पर आयुक्‍त जलसंधारण, मृद व जलसंधारण 
प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर यांचे सहमतीने प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी यांनी करावी. 

९) शासन निर्णय क्रमांक: गामुध-२०२३/प्र.क्र. २२/जल-१३, दि. २०-०४-२०२३ नुसार राज्यात 
गाळमुक्‍त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील 
बाबी तलावातील गाळ उपसण्याच्या कामाकरिता विचारात घ्याव्या. 

१०) कामांची व्दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हा जलसंधारण 
अधिकारी व उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी यांची राहिल. 

११) सदर दुरुस्तीचे प्रस्ताव प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी यांचे स्तरावर तपासणी केली 
असल्याने प्रस्तावात अपूर्ण माहिती किंवा चूकीची माहिती दिल्याचे निदर्शनास आल्यास यास 
सर्वस्वी प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी व त्यांचे अखत्यारीतील संबंधीत क्षेत्रीय अधिकारी 
जबाबदार राहतील. 

१२) केलेल्या कामाचा तपशील ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात यावा. 

१३) शासन निर्णय मृद व जलसंधारण विभाग शा.नि.क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.११६/जल-१, दिनांक 
११.१०.२०२३ मध्ये देण्यात आलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


२.० या २३ योजनांच्या कामावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षातर्गत मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 

मागणी क्रंमाक झेड एच-५, 

४७०२ लहान पाटबंधारे योजना, 

४७०२ ए ०७३ 

(२)(४) जुन्या मालगुजारी तलावांची पुनर्बाधणी व मजबुतीकरण (कार्यक्रम), 

५३, मोठी बांधकामे 


पृष्ठछपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७१४/जल-१ 


३.० सदरहू योजनांच्या दुरुस्तीच्या कामास वरील लेखाशिर्षांतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 
४.० प्रस्तुत आदेश प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३१५१२४७४२४६२६ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकिंत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAKASH 
NILKANTHRAO PATIL 


(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल,मंबई. 
२ मा.मुख्यमंत्री, यांचे अप्पर मुख्य सचिव. 
३ मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधानसभा, विधान मंडळ सचिवालय,विधानभवन,मुंबई. 
४ सर्व मा.संसद सदस्य,विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 


मा. मंत्री (मृद व जलसंधारण)यांचे खाजगी सचिव 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 


) 

) 

) 

) 

५ सर्व मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

) 

) 

) सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधानसचिव/सचिव. 
) 


९) मा. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहाय्यक 

१०) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षण), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

११ आयुक्त मृद व जलसंधारण, जल आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर. 

१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर. 
१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गोंदिया 

१४ अपर आयुक्‍त जलसंधारण तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्र, नागपुर. 
१५) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर. 

१६ प्रादेशिक दक्षता गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपुर. 

१७ जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, गोंदिया. 

१८) कार्यासन अधिकारी (जल-४), जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) निवडनस्ती (जल-१. 


पृष्ठछपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७१४/जल-१ 


झछासन निर्णय क्रमांक: मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-9१४/जल-१ दिनांकः- १५ मार्च, २०२४. 


मृद व जलसंधारण विभाग 


जोडपत्र अ 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपूर येथील गोंदिया जिल्ह्यातील देवरी तालुक्‍यातील २३ माजी मालगुजारी 
तलावांच्या दुरुस्ती कामास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत गोषवाराः- 


अ.क्र. | जिल्हयाचे | तालुक | कामाचे नांव व गट / या पुर्वी | दुरुस्तीची | दुरुस्तीची | प्रचलित | संकल्पीत | संकल्पीत | प्रत्यक्ष होत | प्रत्यक्ष दुरुस्ती । दुरुस्ती 
नांव | याचे सर्वे क्र. दुरुस्तीचे | रक्‍कम । प्रति आर्थिक पाणी सिंचन | असलेले | होत नंतर नंतर 
नांव वर्ष रु.लक्षी | सघमी | West साठवण । क्षमता पाणी असलेले । पुनर्स्थापीत | greet 
किंमत ही क्षमता (हेक्टर) | साठवण सिंचनक्षेत्र | होणारा | त होणारी 
दुरुस्तीच्या (सघमी) (सघमी) (हेक्टर) | पाणी साठा | सिंचन 
रक्कमेची (सघमी) क्षमता 
टक्केवारी (हेक्‍टर) 
| १_| २ ३ — आन ष्‌ ६ | 6 | ८ ९ |; Stor | |__११_ | १२ १३ nse) 
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, ल.पा. विभाग जि.प. गोंदिया 
णी मा.मा.त.दु. १० वर्ष 
धि गोदिया वरी , ४८७१ १४. ७.५ ५.५५ ७७ र AC) ५५ 
दि दे जमनापुर, १०२,१०३ पुर्वी ९.६० | ३ ३२ २७.५३ 1.५५ २३ २.०० ३.७६ ३.५५ 
मा.मा.त.द. ओवारा वर्ष 
2 | गोदिया | देवरी त. र a ११.६१ | 93032 ५.३५ ८९.०९ २२.१५ ८०.०९ १०.०० ९.०० १२.१५ 
मा.मा.त.दु. शिलापुर वर्ष 
3 | गोदिया | देवरी दु. रिलापुर) अ०वर्ष १३.०१ | ३०६८४ १२.६० ४२.४० ९.०० ३१.८० ४.०० १०.६० ५.०० 
३१९ पुर्वी 
४ | गोदिया | देवरी — निलज, कड २१.७९ | १४२८० ५.८६ १५२.५९ । ३३.६० । १२९.७० । १५.०० २२.८९ १८.६० 
aah मा.मा.त.दु. १० वर्ष 
५ | गोदिया | देवरी a पुर्वी १६.६७ । १७१११ ७.०२ ९७.४२ | 20.04 | ७७.९४ ९.०० १९.४८ । ११.०५ 
देवरी मा.मा.त.दु. १० वर्ष 
गोदिया वरी ८.४५ ७२४ १०.९७ १. र प्‌. | र 
& fe दे Seo युती १ | २६७२ ०.९ ३१.६२ ६.६६ २५.३० ३.०० ६.३२ ३.६६ 
७ | गोदिया | देवरी मा.मा.त.दु. १० वर्ष ६.२६ | ३४५६७ । १४.१९ १८.११ ३.६५ १४.४९ २.०० ३.६२ १.६५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७१४/जल-१ 


धोबीसराट, १३० पुर्वी 
८ | गोदिया | देवरी रि oy 93.98 | १३१९० ५.४१ १०४.१७ | २३.३० ९२.५० १०.०० ११.६७ १३.३० 
aaa = 
९ | गोदिया । देवरी हि): polices, “Sean 92.29 | १५७१८ ६.४५ ८१.५० १६.९० (93.34 ८.०० ८.१५ ८.९० 
१३० पुर्वी 
Ea गोदिया | देवरी मि 1.2. . ७६.१७ । १४१८६ ५.८२ ५३६.९४ | ८२.७२ । ४५६.४० | ३७.०० ८०.५४ । ४५.७२ 
ध्य 
a गोदिया | देवरी ne Boy 99.24 | २३१७७ ९.५१ ४८.५४ ९.९० २९.१२ ४.०० १९.४२ ५.९० 
, ३५४ पुर्वी 
मा.मा.त.दु. वा 
कोटजां [४] 
१२ | गोदिया | देवरी भोरा, २०४, पुर्वी १२.९७ | १४३७९ ५.९० ९०.२० १९.९० ८०.४४ ९.०० ९.७६ १०.९० 
२०६ 
देवरी मा.मा.त.दु. १० वर्ष 
गोदिया री १७.७१ ५६७ १६.२४ ४४.७ १२.५ ४०.२८ ११.५० ४.४८ १.० 
१३ | गोदिया | देव eae ai पुर्वी ३९५६ & & 3 ही ३ 
१४ | गोदिया | देवरी व अंभोरा, = १२.६५ | २६७६१ १०.९९ ४७.२७ १०.०० ४०.१८ ५.०० ७.०९ ५.०० 
मा.मा.त.दु. १० वर्ष 
५ | गोदिया | देवरी लेंडीजोब ८. ७४९५ १५. २२. ५.३५ १९.५४ २.०० BY 34 
q Wear | दे oe aff ६२ | ३७४९ ३९ 88 3 ९ ३.४५ ३.३ 
१६ | गोदिया | देवरी Ba ae 29.20 | ४५३४८ १८.६२ ४६.७५ ९.५० ३९.७४ ४.०० ७.०१ ५.५० 
, १३ पुर्वी 
मा.मा.त.द. बेळगाव, वर्ष 
१७ | गोदिया | देवरी . “a ९.५३ | २८८७० ११.८५ ३३.०१ ६.९० २८.०६ 3.०० ४.९५ ३.९० 
.मा.त.द. गडेगाव वर्ष 
१८ | गोदिया | देवरी PSs १ ९.९६ । २७७२८ ११.३८ ३५.९२ १०.०० ३०.५३ १०.०० ५.३९ ०२० | 
४८७ पुर्वी 
१९ | गोदिया | देवरी ee oe १४.९८ | १९०९३ ७.८४ ७८.४६ १७.६० ६६.६९ ८.०० ११.७७ ९.६० 
go | गोदिया | देवरी | मा.मा.त.दु. सावळी, | १०वर्ष | २४.०२ | २४६६६ | १०.१३ ९७.३८ | २२.५० | ८२.७७ | १०.०० | १४.६१ | १२.५० 


शासन निर्णय क्रमांकः मामात/प्रमा-२०२३/प्र.क्र-७१४/जल-१ 


83 पुर्वी 
२१ | गोदिया | देवरी ल उनकी लवे १०.३७ | ३५७८३ १४.६९ २८.९८ ८.०० २४.६३ ८.०० ४.३५ ति 
२२ | गोदिया | देवरी क की व. २१.२२ | १२९४८ ५.३२ १६३.८९ | ३५.८० | १४७.५० | १६.०० १६.३९ | १९.८० 
२३ | गोदिया | देवरी व टी १६.८५ | २८५७४ | ११.७३ ५८.९७ | १२.७० | ५०.१२ ६.०० ८.८५ & 90 
एकुण २३ ३८१.४४ १९७८.४९ | ४०४.२६ | १६८४.९४ | १९६.५० | २९३.५५ | २०७.७६ 


रुपये ३८१.४४ लक्ष (अक्षरी रुपये तीन कोटी एक्याऐंशी लक्ष चौवेचाळीस हजार फ़क्त) 


Digitally signed by PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND WATER 
CONSERVATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=a7dc90f966c67 1a9acd0a599ee5fc497272e775d33643b14725c6a77 
432c673f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


N | LKAN ग H RAO PA ग | [_ serialNumber=F1EC28A96B2A52575AE4CCCAS 12D1723F249D503AE7 1CF45 
8BA4863AACFFBF62, cn=PRAKASH NILKANTHRAO PATIL 


Date: 2024.03.15 12:57:04 +05'30° 


(प्र. नि. पाटील) 
कार्यकारी अभियंता तथा अवर सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठछपैकी७ 


